शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा या 
संस्थेसाठी सन २०२१ च्या पावसाळी 
अधिवेडानात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधी 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र. २०४/प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ३० डिसेंबर, २०२१ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः एमईडी- 
२०१०/प्र.क्र.9७६(आओ)/२०१०/शिक्षण-१, दिनांक 39.09.2092. 
२) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे पत्र क्र. 
संवैशिवसं/शावैमवरुसा/लापु/विविधउद्दिष्टे/पावसाळी अधि/आय-१/२०२१-२२/७४/२१, 
दि. १६.०६.२०२१ 


प्रस्तावना :-- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त १०० विद्द्यार्थी क्षमतेचे शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित ५०० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास शासनाच्या संदर्भ क्र. 
१ वरील दिनांक ३१.०१.२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली. शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा या संस्थेसाठी आवश्‍यक उदिष्टे कार्यान्वित करण्यासाठी 
अनुदानासह लाक्षणिक पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या संदर्भ 
क्र. २ वरील दिनांक १६.०६.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला होता. सदर 
संस्थेकरीता पुरवणी मागणी मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सन २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात 
सादर करण्यात आला. त्यानुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा या संस्थेसाठी 
SMAI उदृिष्टांतर्गत रुपये ९,१५,६१,०००/- इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आला 
आहे. उपरोक्त पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधी वितरित करण्याची विनंती वित्त विभागास करण्यात 
आलेली होती. त्याअनुषंगाने वित्त विभागाने पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या रु. ९,१५,६१,०००/- 
इतक्या निधीपैकी रु.१,५३,४५,५०० इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार 
सदर निधी संबंधित संस्थेस वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र. २०४/प्रशासन-२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ 


झासन निर्णय:- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालय व रुग्णालय सातारा या संस्थेसाठी लेखाशिर्ष क्र. २२१० ई ९११ अंतर्गत आवश्‍यक 
उद्दिष्टांखाली रुपये ९,१५,६१,०००/- इतका निधी सन २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी 


मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आळा असून त्यापैकी खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे 
रु.१,५३,४५,५००/- (अक्षरी एक कोटी त्रेपन्न लाख पंचेचाळीस हजार पाचडो केवळ) इतका निधी 


वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अक्र. खर्च उद्दिष्ट पुरवणी  मागणीद्वारे | वित्त विभागाने वितरित 
मंजूर रक्‍कम रुपये करण्यास मान्यता दिलेली 

रक्‍कम रुपये 
a ०१-वेतन ४,१२, ६९,००० १,०३,१७,२५० 
२ 0६- दुरध्वनी वीज व पाणी (90,00,000 (9,00,000 
3 १०- कंत्राटी सेवा १,०२,६०,००० १०,२६,००० 
४  ।११-देशांतर्गत प्रवास खर्च २५,००० २,५०० 
५ | १३-कार्यालयीन खर्च १,५०,००,००० १५,००,००० 
६ १४-भाडेपट्टी व कर ८०,००,००० ८,००,००० 
७ । १७-संगणक खर्च १२,००,००० १,२०,००० 
८ ।२१-सामुग्रीव पुरवठा १०,००,००० १,००,००० 
९ | २४- पेट्रोल तेळ व वंगण २०,००० २,००० 
Lee | ३४- शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन ५२,७८,००० ५,२७,८०० 
es ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री २५,००,००० २,५०,००० 
एकूण ९,१५,५२,००० १,५३,४५,५०० 


2. 


उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु. १,५३,४५,५००/- (अक्षरी रूपये एक कोटी त्रेपन्न लाख पंचेचाळीस 


हजार Waal केवळ) इतका निधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सातारा या संस्थेच्या 
लेखाशिर्ष क्र. २२१० ई ९११ खाली वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आला असून विभाग प्रमुख/ 


नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय 


अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: पुमाअ-२०२१/प्र.क्र. २०४/प्रशासन-२, दिनांक ३० डिसेंबर 2029 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५८४/व्यय-१३, दि. २०.१२.२०२१ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२३०१६११४६५७१३ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


MAHADE 

O 

JOGDAND 
(म.गि.जोगदंड) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई 


३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८, नागपूर/मुंबई. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

९. 


वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


